लिपिक-टंकलेखक पायाभूत प्रशिक्षण/तात्काळ 


प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 


सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित) 


मंत्रालय, मुंबई. 


महोदय, 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२२. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन 2022-2023 मधील प्रशिक्षण 


मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 


क्रमांक: सेप्रप्र २०२२/प्र.क्र.१५४/१४-अ 


संदर्भ:- १. प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र./रामेती/राप्रधो/नामनि/९५३/२०२२-२३, 
दिनांक २३-०८-२०२२. 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23.08.2099 नुसार विहीत केळे आहे तसेच शासन 
अधिसूचना क्र.टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ विहीत करण्यात आळेळे आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गाकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांच्या नियंत्रणाखालील 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत खालील नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत 
प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्र । प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्थळ । संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव दूरध्वनी | कालावधी । कार्यमुक्त | प्रशिक्षणा- 
q । संस्थेचे नांव क्रमांक (दिनांक) करण्याचा | ्थींची 
a दिनांक | संख्या 
| ATT S.No. ३९८-४००, | सत्र संचालक :- ०५-०९-२०२२ | 2-8-2022 |) ६३ 
इनस्टीटयूट | Next to CRPF श्री. विशाल चंडेगावे, (सहा. ते 
ऑफ पोस्ट | Campus, Pune- | प्राध्यापक)-मो-८६०५००९९७२ १६-०९-२०२२ 
हारवेस्ट Mumbai श्रीमती Braces स. निकम (निबंधक 
टेक्नोलॉजी | Highway, तथा सहा.प्राध्यापक) - 
(रा.सु.प.तं. | Talegaon- मो-९७६६६९१९६८ 
संस्था) Dabhade, प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र सहायक 
Tal.-Maval, श्री. श्रीकांत सातारकर 
Dist-Pune मो.९८८१३७४४३९ आणि श्री.कुमार 
Pin-¥qo4og पोटभरे मो.७७९८५५८५८२ 
यांच्याशी संपर्क साधावा. 
एकूण &3 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परिक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ चा शासन महाराष्ट्र 
शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन 
दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित 


शासन पत्र क्रमांकः सेप्रप्र २०२२/प्र.क्र.१५४/१४-अ 


लिपिक-टंकलेखकांच्या निदर्शनास उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच 
त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यामाफत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने 
द्याव्यात. 
३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१ प्रमाणे कृपया पहावी. 
४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ अनुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ 
नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण 
घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक-टंकळेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पुर्ण होणे जरुरीचे 
आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 
५. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकळेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-१४अ) पाठविण्यात यावी. 
६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
9. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान Ged प्रमाणे) विचारात घेऊन आवश्यक कपडे, ट्रॅक सूट व 
स्पोर्टस शूज नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकाच्या पुर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी 
प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार 
आहेत किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पुर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शहोवटच्या दिवशी 
प्रशिक्षणा दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना 
संबंधित विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 
८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्‍तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
(Rameti__pune@yahoo.com) तसेच या कार्यासनास (vrishali .bhingarde@nic.in) पाठविण्यात यावी. 

सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१५२६५०१८०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपली, 


Digitally 

VRISHALI VINOD > 
Depart 
2.5.4.20=08' Ic 
9800452b60209, 
serialNumber=6b870a94454e2b1 3ee0959c3370d5d53d60a17d4b6d3 
ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 
Date: 2022.08.24 15:35:54 +05'30' 


(वृ.वि.भिंगार्डे) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


g 


eneral Administrative 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः सेप्रप्र २०२२/प्र.क्र.१५४/१४-अ 


उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 

अतिरिक्त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 

प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे. 

नॅशनल इनस्टीटयूट ऑफ पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी (रा.सु.प.तं.संस्था) सर्व्हे नं. ३९८-४००, सीआरपीएफ 
कॅम्पस समोर, पुणे-मुंबई हायवे, तळेगाव-दाभाडे, ताळुका-मावळ, जिल्हा-पुणे, पिन कोड-४१० ५०६ 

६) उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) अवर सचिव (कार्यासन-१२-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


तुकडी-१ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी दिनांक ०५/०९/२०२२ ते १६/०९/२०२२ 
1. नॅशनल इनस्टीटयूट ऑफ पोस्ट हारवेस्ट टेक्नोलॉजी (रा.सु.प.तं.संस्था) सर्व्हे नं. ३९८-४००, सीआरपीएफ कॅम्पस समोर, पुणे-मुंबई हायवे, 
तळेगाव-दाभाडे, तालुका-मावळ, जिल्हा-पुणे, पिन कोड-४१० ५०६ सत्र संचालक -- श्री. विशाल चंडेगावे (सहा.प्राध्यापक) मो-८६०५००९९७२, 
श्रीमती शितल स. निकम (निबंधक तथा सहा.प्राध्यापक)-९७६६६९१९६८ प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र सहायक श्री. श्रीकांत सातारकर 
मो.९८८१३७४४३९ आणि श्री.कुमार पोटभरे मो.७७९८५५८५८२ यांच्याशी संपर्क साधावा. 
अ.  श्री/ नाव Whatsapp इ-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
ह 
= श्रीमती ।रसिका महेश चव्हाण ९३२४५६२९१८  ॥वञत्विलाचवा1895 @ gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
२पश्री मंदार सिध्दार्थ माने ९९७५४७१७०५ |msm619673 @ gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
३ श्रीमती |प्रियंका दिपक कदम ८६८९८०३३२७ | priyankak2425 @gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
४|श्रीमती |रुचीता नितीन गुप्ते ९५०३८५६०३१ सामान्य प्रशासन विभाग 
4] tt सचिन नंदकिशोर as ९६६५७८६५६३ |sambond.bonde@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
६ श्रीमती [दिपाली अशोक गवारे ८०८०८७१८०८ सामान्य प्रशासन विभाग 
| ७| श्रीमती ।रुपा सुर्यकांत शिदे ९८६७५३६३०१ —|roopashinde786 @ gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
समर्थ दिपक चिपकर ८२६८०१७७०७ सामान्य प्रशासन विभाग 
Q att स्नेह नितीन वळंज ९३२६४९०९६५  |snehwalanj @gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
| १० ०।श्री गो.सु.सावळे ९७६९३६०९४७ गृह विभाग 
| 99] १|श्रीमती ।मुग्धा उदय आंगणे ९०२९९१५६११ | mugdhauangne@ gmail.com. गृह विभाग 
93 [it राजेंद्र सुरेंद्र पोळ ७०२१९५७९६० |rajvanpol @ gmail.com We विभाग 
अरुण कुंडलिक भोजने ९१७२११७६२२ महसुल व वन विभाग 
१५|श्री  ।माधव तानाजी चंदनशिवे | ७७१०८७४७२२ महसुल व वन विभाग 
भाकर जंगले ९७६९३८५१८४  |suhanijangale275 (81.00 महसुल व वन विभाग 
संदेश सावंत ९८९२८९१७१७  |खणात्वा.५9७/१॥(2795 @ gmail.com महसुल व वन विभाग 
/८८७९८७९६९ 
अक्षय सुरेश वेखंडे ८२३७२९५६७१ _ Jakshayvekhande28 (8 gmail.com महसुल व वन विभाग 
निर्जला विशांत रामपूरकर | ८७६६९२६९३२ [nirjalarampurkar@ gmail.com कृषि, पशुसंवर्धन, 
(कुनिका सुभाष धयालकर) दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
करीमखान बिसमिल्लाखान | ९६६५७७९८२९ |karimpathan100@ gmail.com कृषि, पश्नुसंवर्धन, 
पठाण दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मोनाली सुर्यकांत सावंत ९९८७७८२६८२. |पाणाध्षां.५१७/१॥533 @ gmail.com शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
Bras बाळशिराम ८६५५७८३५०७ | shital.khandagale04 @ gmail.com शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
खंडागळे ( श्रीमती प्रज्ञा 
प्रशांत भाईर) 
सूरज प्रकाश कांबळे ८६५२१३१४१३ — |surankamble500@ gmail.com नगर विकास विभाग 
श्री सिध्देश सुनिल रामगडे ८२९१४२२८१२ |&ंतता2511626 @ gmail.com नगर विकास विभाग 
24 | aff स.बा.देसले ९२८४५८६१९१ नगर विकास विभाग 
26 [ai यो.बु.पारधी ७३५०६४७०८७/ | yograjpardhi@ gmail.com नगर विकास विभाग 
२८|श्री विकास गजानन पवार ८३०८४२६७४१ | vikasgpawarl 1 @ gmail.com वित्त विभाग 
28 श्री ओमकार रमेश दाते ७५०६८७४९२७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
30 श्री चेतन मारुती तलवार ९६६४३३१४०७ |chetantalwarl7 @gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३१|श्रीमती ।सोनम अनंत राठोड ८४२४९५३४१८ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
33 [ait मोहम्मद अफताब हनीफ ७०८१३८०१२४  |गातक्ीच011199679 @ gmail.com जलसंपदा विभाग 
38 | a sandeepmore699 1 @ gmail.com जलसंपदा विभाग 
34 | ait अक्षता अजित कोळी ८२९१२१७४१८  |akshatakoli21 @ gmail.com जलसंपदा विभाग 


अ.  श्री/ नाव Whatsapp इ-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 


क्र. । श्रीमती मोबाईल क्रमांक 
| १ | २ ३ 8 ष्‌ & 
३६|श्री ।निखिल मंगेश परब ९८६७४५३०२३/ |parabnk14@gmail.com जलसंपदा विभाग 
||. 0 
319 | sit sumitrt]21 @ gmail.com जलसंपदा विभाग 
३८ श्री सनी प्रल्हाद शिद्रुक ७७१०९७१३३२ |sunnyshidruk@ gmail.com विधि व न्याय विभाग 
७५०६५१२४८६ 
३९ श्री. ।जन्मेश अनिल सावंत ८३५६०८१८८७  |$१७/१॥.]१1]110511005 @ gmail.com विधि व न्याय विभाग 
go श्री शाश्ीकुमार राजमाणीकम ९५९४१२२५२८ _|sashikumar350@ gmail.com उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
(हशिकुमार राजकणिकम विभाग 
पावाडे) 
४१|श्रीमती |सुरभी सुरेश हातणकर ७७३८५१३२६२  |surbhihatankar@ gmail.com ग्राम विकास विभाग 
४२ श्रीमती |केतकी रुपेश देसाई ९७३०२४७४४१/ |ketki.dalvi9 @ gmail.com अन्न, नागरी पुरवठा ग्राहक 


९८२२९७०७१७ संरक्षण विभाग 
दिपिका चंद्रकांत वीर ९६१९३२४९१९/  [dipeekav19@ gmail.com अन्न, नागरी पुरवठा ग्राहक 
९८३४०५४१९५ संरक्षण विभाग 
विराज दिलीप पवार २७७३३२५७४४ 
अंकितचंद्रकांत वाघमारे 9302842434 |waghmare.ankit1994@ gmail.com नियोजन विभाग 


श्री arta दिलीप देवरे ८१६९१८३३५७ |४५०४७७॥१९ए९८196 (8 gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष 

४७| श्रीमती |स्वप्नाली सुभाष सावंत ७३८५८३७१४९ |sawantswapnali21 (8 gmail.com संसदीय कार्य विभाग 
प्रणित रंगनाथ शोवाळे ९८९२९७०११६ गृहनिर्माण विभाग 
Aaa गृहनिमाण 


viraj.pawar83 @ gmail.com नियोजन विभाग 


शुभांगी सुर्यकांत नेमाने ९५६१८९०९७९ |shubhanginehmane9484@gmail.com ।गृहनिर्माण विभाग 

प्राची प्रदिप परब ९८२१४७२५२५/ ाविलां[११901310 @gmail.com पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
७९७७५९७१५० 
संदिप शिवाजी मोरे ९९२१०६१२४४ —|sandipmore2010@ gmail.com पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


प्रसाद हशिकांत राऊत ९९२३६८११० | Prasadraut16@ gmail.com सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
९९२३५४९०९१ 
अंकिता प्रताप चव्हाण ८७७९९६४४९६ |ankichavang @ gmail.com वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 


क्षितिजा विनोद चित्ते ८२०८८२६४९८ | kshitijachitte@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
प्रशांत अशोक शिंदे ७९७७१८३७२३ |O3prashantshinde@ gmail.com पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
पुर्वा प्रदिप गावडे ९८६७७३४३७४/ |poorvagawade21 (8 gmail.com WEP, TT J PATENT 


संतोष विठठल घतरगी ९००८९५६७१९ |santosh.ghatargi@mah.gov.in सहकार,पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
संतोष दतात्रय मगर ९५९२३६३१५५ |magarsantosh83 (8 gmail.com उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


गौरव 


7 
गौरव गजाननराव लकडे ९५७९८७२६५६  |lakadegaurav@ gmail.com महिला व बालविकास विभाग 
अनिता रामचंद्र शेटे ९८३३८७९५९३ |व13501021205 (8 gmail.com पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
रिना पिलाराम मांजरीकर ९६२३४९२२६९  ॥ट्यावणावा]]वात्चा (8छाणावां].0001 अल्पसंख्याक विकास विभाग 


अस्मित अनिल भिरवंडेकर | ८०९७५४०६९२ — Jasmitb77 @gmail.com इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग 
रणजित अंकुश वाघमोडे ९९२०१०१७८४ |Ranjeetwaghmode9920@gmail.com [Fa व जलसंधारण विभाग 


५७'श्री 
६३|श्री 


